महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
तारीख: ०७ ऑक्टोबर २०२२ 


areal 


श्री. देवेंद्र ओ.चव्हाण, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य 
सेवा हक्क आयोग, अमरावती महसुली विभाग, अमरावती या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक 
वर्षासाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


ओ) श्री. देवेंद्र ओं.चव्हाण, कक्ष अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍्तीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा 
कार्यभार सूपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

को जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्यालळा राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शहासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

3) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला Seat आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. प्रतिनियुक्‍तीच्या प्रत्यावर्तनानंतर श्री.देवेंद्र ओ.चव्हाण, कक्ष अधिकारी यांनी त्यांच्या मूळ विभागात म्हणजेच गृह 
विभागामध्ये रुजू होणे आवश्‍यक राहील. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा.....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन व 
तीन ) मधील तरतुदी विचारात घेऊन गृह विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग यांनी श्री. देवेंद्र ओं. चव्हाण यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व ait ठरवाव्यात. 


४. श्री. देवेंद्र ओ.चव्हाण, कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी गृह विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 

4. श्री. देवेंद्र ओ.चव्हाण, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीवरील नियुक्‍ती स्वीकारण्यासाठी गृह विभागाने तत्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 

६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१२५८११०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 
(71. fF. गुरव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


Date: 2 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव © व का)सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. ०७ ऑक्टोबर २०२२ 


प्रधान सचिव (अ व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई-४० ० ०३२ 

राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, अमरावती महसुली विभाग, अमरावती 

सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग - त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद 
केलेल्या आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे पाठविण्यात यावी. 

उप सचिव (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

श्री. देवेंद्र ओ.चव्हाण, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


